(४९७० ताना 2052028 १० )3५४१०९०५-०० 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०७१९/प्र.क्र.६०८/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, सेंटर १, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफपरेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०१२ 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/१/७४३०/ 
नि.सू.-२०११-१२/पो.अधि.३२०/११, दि.१४.८.२०१२ 


शासन आदेश :- 


पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार 


करण्यात आलेल्या सन २०११-१२ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलीस 


उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची, खालील विवरणपत्रात त्यांच्या 


नावासमोर नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


पदोन्नतीवरील पदस्थापना 


g 


पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 


[ अ. क्र. | | अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची नेमणूक | 
LAST रामचंद्र सातपुते, सहायक | पोलीस उपआयुक्त, Fede 


aaa गोविद SRA, सहायक 
पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर शहर 


Soe अधीक्षक, बी 


श्री.रमेश व घोराळे, उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, गंगापूर उपविभाग, 
औरंगाबाद 


अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस 


अकादमी, नाशिक 


¥v 


श्री.जानकोराम बं खोरे, अपर 
'पोलीस अधीक्षक, एसीबी, अमरावती 
(एक टप्पा पदोन्नतीने) 


अपर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ 


श्री.बाळकृष्ण उमाकांत भांगे, सहायक 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 


उपअधीक्षक, मुख्यालय, नांदेड 


अपर पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद 


य 


MT भानुदास बाबर, पोलीस ००००७. हे 


नानबीज ate 


र. 


सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२००६,/प्र.क्र.७१/०६/१२, 


दि.१७.२.२००७ नुसार गठीत करण्यात आलेल्या समितीने, पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त 


(असंवर्ग या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या, सन २०११-१२ च्या 
पदोन्नतीसूचीवरील खालील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, सेवाप्रवेश नियमानुसार निम्नसंवर्गात किमान 


G:\Order\cr 608.2011.docx 


सेवाकालावधीची अट शिथिल करण्यास मान्यता दिली असून, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर 


त्यांची तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीबर पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 
| अ. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची नेमणूक | 


१ 


श्रोमतो नम्रता जो. (चव्हाण), 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर 
उपविभाग, जि.रायगड 


श्री.पराग शाम मणेरे 
सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 


३ 


श्री.राजकुमार अंगद शिंदे, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर 


प हीवरील पदस्थापना 
अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 


% 


ष्‌ श्री.निकेश प्रकाश खाटमोडे, 


श्री.संजय यशवंत जाधव, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शाहुवाडी 
उपविभाग, जि.कोल्हापूर 


पोलीस उपअधीक्षक, फोर्सवन, मुंबई 


श्री.बंडुसिंग खंडुसिंग राजपूत, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मिरज 
उपविभाग, जि.सांगली 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पैठण 
उपविभाग, जि.औरंगाबाद ग्रामीण 


श्री.राहूल उत्तम श्रोरामे, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद 
शहर 


3. 


उक्त परिच्छेद-२ मधील ८ अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नतीवर 


पदस्थापना देण्यात येत आहे:- 


(अ) 


उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहील व वरिष्ठ संवर्गात 


ती ज्येष्ठतेसाठी mer धरण्यात येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍्त अन्य कोणतेही लाभ त्यांना 


मिळणार नाहीत. 


(ब) सदर पदोन्नती केवळ ११ महिन्यांकरिता देण्यात येत असून, त्यानंतर त्यांना पदोन्नतीमध्ये 
खंड देण्यात येईल. 


(क) सदर अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ श्रेणीत ७ वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर, त्या अधिकाऱ्यांची 


नियमित पदोन्नतीसाठी पुन्हा पात्रता अजमावण्यात येईल. 


G:\Order\cr 608.2011.docx 


¥. सदरच्या पदोन्नतीवरील नेमणूका ह्या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका 
क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. तसेच सदर 
पदोन्नतीवरील नेमणूका ह्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
ष्‌. पदोन्नतीवर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त 
अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीवर पदस्थापना देण्यात यावी. 
६. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना, सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करुन 
त्यांना पदोन्नतीवरील पदावर रुजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


erode 


(प्र. मो. बलकवडे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपी :- 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, कफपरेड, मुंबई. 
निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(अ) 


G:\Order\cr 608.2011.docx 


